शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग या 
संस्थेस सन २०२२-२३ या वित्तीय वर्षात राज्य 
योजनेंर्गत मंजूर अनुदानातून फर्निचर खरेदीस 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
शासन निर्णय, क्रमांक : जीसीए-२०२२/प्र.क्र.३३७/प्रशा-१, 
गोकुलदास तेजपाल रुग्णालय आवार, नवीन गो.ते.संकुल, 
९ वा मजला, मंत्रालय, मुंबई -४०० ००१. 
दिनांक : २२ नोव्हेंबर, २०२२ 


वाचा: १) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/ 

भाग-॥ / उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्रमांक खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/ 
आरोग्य-८, दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक संकीर्ण-२०१६/प्र.क्र.२१५/ 
उद्योग-४, दिनांक २४.०८.२०१७ 

8) शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, क्र. भांखस-२०२१/प्र.क्र.८/ 
उद्योग-४, दिनांक ०७/०५/२०२१. 

५) आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई यांचे पत्र क्र.डीएमईआर-२२०११ 
/293/2022-PROC4, दिनांक 99.99.2022 


शासन निर्णय : 


शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग या संस्थेस राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोग, नवी 
दिल्ली यांच्या मानकांनुसार व्दितीय वर्षात प्रवेशित होणा-या एमबीबीएस अभ्यासक्रमाच्या 
विद्यार्थ्यासाठी तसेच विविध विभागांसाठी आवश्‍यक फर्निचर साहित्य खरेदी करण्यास सन २०२२- 
२३ या वित्तीय वर्षात राज्य योजनांतर्गत मंजूर अनुदानातून रुपये २,०३,१९,३१७/- (रूपये दोन 
कोटी, तीन लक्ष, एकोणवीस हजार, तीनशे सतरा फक्त) इतक्या रक्कमेची या शासन निर्णयान्वये 
पुढील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मंजूरी देण्यात येत आहे. 


नग एकूण नगाची किंमत 
संख्या (रुपयांमध्ये) 


फर्निचर साहित्याचे नांव 


ऑफिसटेबल -१ 
(साईज १८००| x ७५० wx ७५० h) १६०१०० 


( साईज ९०० ४५० w x ६७५॥) 
ऑफिसटेबल -२ 
(साईज १४०० | x 9OOw x ७५० h) ४२१००० 


( साईज ool x ४५० w x ६७५॥) 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२२/प्र.क्र.३३७/प्रशा-१ 


नंग || अंदाजीत || Neel नगाची किंमत 
संख्या किंमत (रुपयांमध्ये) 


१७४८५ ५२४५५० 


१४१७५ १५५९२५० 


(9१७७० ८ 
साईज QVoolx F2oowx ७५०/१२००॥ २४ 23320 fe) 


ade / ग्रेनाईट टॉप 
बोरेटरीटेबल (साईज Woolx १२००५, ६५००० ७८०००० 
७५०/१२००॥) 
PARC SA (full height 
२०३९० ४६८९७० 
(as per standard size) 
Alec SA (half height 
८५०० ८५०००० 
as per standard size 
LOH परफोरेटेड ट्युबलर चेअर 
३२०० ३२०००० 
(as per standard size 
थ्रीसीटरएम . एस . चेअर 
९9०० ५८२०० 
(as per standard size 
प्रेम ऑरनेट ऑफीस चेअर विथ कुठान 
४५०० ४५०००० 
as per standard size 
१३ अरविथरायटिंगपॅड 
४८०० ५७६००० 
as per standard size 
१४ [SS HORM चेअर कम बेड 
२५५०० ५१००० 
as per standard size 
१५ (रिफ्रेशामेन्ट रुम काट विथ Aca (as per 
Standard size) 


१६ [RESCH कॉटस मेड एन मेटल 
साईज र. (अ) 9219190 १४०४७०० 
( 2000] x Coow x Yooh) 
पिळी (as per standard size) 
(as per standard size) 


TSTS (wardrobe) in metal २४८६००० 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


१२७७० २५५४० 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२२/प्र.क्र.३३७/प्रशा-१ 


एकूण नगाची किंमत 


संख्या किंमत रुपयांमध्ये) 
किंमत ( ) 


फर्निचर साहित्याचे नांव 


साईज oo men ICO) | i 


२१ 'मेटल लायब्ररी बुक केज 
( साईज ९५० wx Yoo dx 2900h एम . ३०६०० ७६५००० 
) 


१६४४० १६४४००० 


२३ ICs 
(9) ५४९५ (90 
| साईज 123440: ce & ous ve Kae ? 


२४ वुडन स्टुल (स्केअर टॉप) 
( साईज ३२० x 320 ४५० एम. एम.) 


२५ 
२२ ऑफिसकबडड इनमेटल वीथलाकर्स १७ | 
( साईज ९००५ ४५० x २१०० एम. एम.) 
१ 
& 


24 IR टुलविथराऊंडटॉपपॅनल 
(साईज ३६० Dx ४७०/६५ला ४२७० रनर 
अँडजेस्टेबळहाईटएम . VA) 


२६ स्टिल मेटल UR 
साईज _ tof १७१०० ६८४००० 
( 2400hx Qoow x Yood) 


) 

० 
द 
२ 
० 
० 


एकूण रक्‍कम 
जी एसटी 
एकूण जी.एस.टी. सह २०३१९३१७ 


(अक्षरी रक्‍कम रुपये दोन कोटी, तीन लक्ष, एकोणवीस हजार, तीनश]ी सतरा मात्र) 


सदर प्रशासकीय मान्यता राज्य योजनेंतर्गत मंजूर अनुदानातून संबंधित संस्थेस निधी 
उपलब्धतेच्या अधीन राहून प्रदान करण्यात येत आहे. 


सदर विषयी "शासकीय विभागाने करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची 
नियमपुस्तिका" याबाबत उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाने निर्गमित केलेल्या शासन 
निर्णय क्र. भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, दिनांक ०१.१२.२०१६ व अनुषंगिक 
शासन निर्णयांमध्ये नमूद केलेल्या विहीत कार्यपध्दतीचे अनुपालन करण्यात यावे. 


सदर फर्निचर साहित्य खरेदी विषयक प्रक्रिया शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार 
विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ च्या खरेदी धोरणातील तरतूदीनुसार अथवा शासन निर्णय, 
उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग क्रमांक संकिर्ण २०१४/प्र.क्र.२१५/उद्योग-४, दिनांक 


पृष्ठ ५ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२२/प्र.क्र.३३७/प्रशा-१ 


२४.०८.२०१७ अन्वये विहित करण्यात आलेल्या गव्हर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (Gem) 
पोर्टलवरुन ज्यांचे दर कमी असतील त्याप्रमाणे विहित कार्यपद्धती राबवून करण्यात यावी. 


४ सदर फर्निचर साहित्याची आवश्‍यकता असल्याचे व त्याची किंमत बाजारभावापेक्षा जास्त 
नसल्याची खात्री आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी करावी. 


५) सदर फर्निचर साहित्यासाठी कोणत्याही नवीन बांधकामाची, विद्युतीकरणाची तसेच नवीन 
पदनिर्मीतीची आवश्‍यकता नसल्याची खातरजमा करण्यात आलेली आहे. 


६ सदर फर्निचर साहित्याची / साधनसामुग्रीची fattest व्यापक, सर्वसमावेशक असून 
त्यानुसार साधनपुरवठा करु शकणारे किमान तीन उत्पादक/पुरवठादार यांचेकडून तीन 
निविदा प्राप्त होऊ हकतील अशा प्रकारची आहेत, असे आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) यांनी 
प्रमाणित करावे. 


७ प्रस्तावित फर्निचर साहित्याचा समावेश इतरत्र कोणत्याही प्रस्तावात अंतर्भूत केलेला 
नसल्याबाबत व सदर साधनसामुग्री संबंधित संस्थेस आवश्‍यक असल्याबाबत आयुक्‍त 
(वैद्यकीय शिक्षण) यांनी खात्री करावी. 


८) मुख्य यंत्र व त्यांचे सुटे भाग (Accessories) यांच्या किंमती भिन्न दर्शविणे आवश्‍यक राहील. 


९) सदर विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीबाबत निर्णय घेताना प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्यात आलेल्या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानाच्या तरतूदीपेक्षा जास्त खर्च केला 
जाणार नाही याची दक्षता घ्यावी. 


उपरोक्त शासन निर्णय, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग, दिनांक ०१.१२.२०१६ मधील 
परिच्छेद क्रमांक 3.9.2 "किंमतीचा अंदाज व किंमतीचा वाजवीपणा" या शीर्षकाखालील 
परिच्छेद क्रमांक ३.१.२.१ मधील तरतूदीचे राज्यस्तरीय खरेदी समितीने अनुपालन करावे. 
सदर तरतूदीचे अनुपालन केलेल्या यंत्रसामुग्रीच्या / साधनसामुग्रीच्या किंमतीस 
आवर्यकतेनुसार सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात येईल. 


Go 


— 


२. प्रस्तुत विषयी फर्निचर साहित्य खरेदीसाठी येणारा खर्च खालील लेखाशीर्षातंर्गत मंजूर 
करण्यात आलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


मागणी क्रमांक : एस-०४ 
४२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 
०३ - वैद्यकीय शिक्षण, प्रशिक्षण व संशोधन 
१०५ - विषम चिकित्सा-राज्ययोजनांतर्गत योजना 
(००) (३७ - शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये यांचे 
बळकटीकरण व श्रेणीवर्धन 
५२ - यंत्रसामुग्री व साधनसामुग्री (४२१० १६२९) 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः जीसीए-२०२२/प्र.क्र.३३७/प्रशा-१ 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/ 
विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका भाग-१, उप विभाग- 
२, अनुक्रमांक-३, नियम क्रमांक-७ अनुसार प्रशासकीय विभागास असलेल्या अधिकारान्वये 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२११२४११३५४५६२१३ असा आहे. हा निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUDHIR JAYA 
SHETTY 

Date: 2022.11.24 12:55:19 +05'30' 
Adobe Reader version: 11.0.20 


(सुधीर जया are 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखाकार - १ (लेखा परीक्षा/ळेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र, मुंबई . 
२. आयुक्त (वै.शि.), वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई 
३. संचालक, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई. 
४. अधिष्ठाता, शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय, अलिबाग. 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अलिबाग. 
६. निवडनस्ती (प्रशा-१). 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


